राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत मंजूर तरतूदीमधून राज्य प्रशिक्षण 
नियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा पुणे, ६ विभागीय व ३३ 
जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांना प्रशासकीय 
प्रशिक्षणाकरिता, ( प्रशिक्षण शुल्क) सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षाच्या प्रशासकीय प्रशिक्षण आराखडयास प्रशासकीय 
मान्यता व ३१ सहायक अनुदान ( वेतनेतर ) करिता निधी 
वितरित करणेबाबत:- कार्यक्रमांतर्गत सन २०२२-२३ 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन २०२२/ प्रक्र.६३ /२२/१२-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २९ मार्च , २०२३ 
वाचा : १. झासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक टीआरएन-०९/प्रक्र.३९/०९/१२-अ, दि. २३.९.२०११ 
२. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक टिआरएन-२०१४/४४०/प्रक्र.६६/१४/१२-अ, दि.१.११.२०१४. 
३. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक यशादा-२०१५/१२५५/प्रक्र.२४३/१५/१२-अ,दि.३०.०४.२०१६ 
४. शासन परिपत्रक वित्त विभाग, क्र. अर्थसं२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थसंकल्प-३, दि.४ एप्रिल,२०२२. 
५. अर्धशासकीय पत्र वित्त विभाग, क्र. अर्थसं २०२२/प्र.क्र.४३/अर्थसंकल्प ३, दि.५.एप्रिल,२०२२ 
६. उपमहासंचालक, यशदा पुणे यांचे क्र.राप्रनिमूय/२०२२-२३/आर्थिक तरतुद/प्रक्र.१/२१ ,दि.१२.०५.२०२२ चे पत्र. 
७. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक टीआरएन २०२२/ प्रक्र.६३ /२२/१२-अ, दि. २ सप्टेंबर, २०२२. 
८. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक टीआरएन २०२२/ प्रक्र.ई६३/२२/१२-अ,दि. १६ डिसेंबर, २०२२. 
९. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक टीआरएन २०२२/ प्रक्र.६३ /२२/१२-अ , दि. ३० जानेवारी, २०२३. 
१०. महासंचालक, UAT पुणे यांचे क्र.राप्रनिमूयं /२०२२-२३/<१५ उदिष्ट /प्रक्र.०२/२२४, दि.२.३.२०२३ चे पत्र. 
११. शासन परिपत्रक वित्त विभाग, क्र. अर्थसं२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थसंकल्प-३, दि.१६ मार्च, २०२३. 


प्रस्तावना :- 


राज्य प्रशिक्षण नियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा पुणे अंतर्गत, यशदा पुणे यांनी सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षात यशदा पुणे, ६ विभागीय व ३३ जिल्हास्तरीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांमध्ये एकूण १७०५१ प्रशिक्षणार्थी यांच्या 
ऑफलाईनव्दारा होणा-या प्रशासकीय प्रशिक्षणासाठी, प्रशिक्षण शुल्क दरानुसार रु.२२२७.९६ लाख ( रुपये बावीस कोटी, 
सत्तावीस लाख, शहाण्णव हजार फक्त) इतक्या प्रश्ञासकीय प्रशिक्षणाच्या खर्चास पुढील विवरणपत्र "अ" नुसार संदर्भाधीन क्र. 
७ अन्वये प्रशासकिय व वित्तीय मान्यता देण्यात आली आहे.:- 


विवरणपत्र अ रू. लाखात 
प्रशिक्षण प्रकार यशदा विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण एकूण 
ऑफलाइन संस्था 
प्रशिक्षणार्थी सं क्षणार्थी सं प्रशिक्षणार्थी एकूण एकूण रक्‍कम 
प्रशिक्षणार्थी संख्य we | प्रशि संख्या owe | : we प्रशिक्षणार्थी हे 
संख्या प्रशिक्षणार्थी 
पायाभूत वर्ग-अ (४२ दिवस) ५०० रू.४२०.०० निरंक निरंक निरंक निरंक ५०० रू.४२०.०० 
उजळणी वर्ग-अ (५ दिवस) ५०० रू.५०.०० निरंक निरंक निरंक निरंक ५०० रू.५०.०० 
पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण वर्ग - डी निरंक निरंक निरंक निरंक 7 
31(42 दिवस) Yo रू.६०.०० RD RD RD RD Go रू.६०.०० 
प्रशिक्षकांचे प्रशिक्षण (०२ दिवस) १५० रू.०६.०० निरंक निरंक निरंक निरंक १५० रू.०६.०० 
पायाभूत वर्ग-ब (४२ दिवस) निरंक निरंक ६६० रू.४१५.८० निरंक निरंक ६६० रू.४१५.८० 
उजळणी वर्ग- ब (५ दिवस) निरंक निरंक ६०० रू.४५.०० निरंक निरंक ६०० रू.४५.०० 
पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण वर्ग - निरंक निरंक निरंक निरंक 
पितो नेरंक नेरंक १०८० रू.१९४.४० नेरंक WH १०८० रू.१९४.४० 
पायाभूत वर्ग-क (१२ दिवस) निरंक निरंक ३३०० रू.५९४.०० निरंक निरंक ३३०० रू.५९४.०० 
उजळणी वर्ग- क (५ दिवस) निरंक निरंक १२०० रू.९०.०० निरंक निरंक राती 
(५ दिवस) ऑनलाइन ब 
पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण वर्ग - निरंक निरंक निरंक निरंक 
कोश हवस नेरंक नेरंक ९६० रू.८६.४० नेरंक WH ९६० रू.८६.४० 
पायाभूत वर्ग-ड (६ दिवस) निरंक निरंक निरंक निरंक १०२० रू.६१.२० १०२० रू.६१.२० 
उजळणी वर्ग- क (३ दिवस) निरंक निरंक निरंक निरंक 4० २ 
नेरंक नेरंक WH नेरंक ६८०० i ६८०० रू.२०४.०० 
एकूण १४०० रू.५३६.०० ७८३१ रू.१४२७.०६ ७८२० रू.२६५.२० १७०५१ रू.२२२७.९६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन 2022/ um.63 /22/12-a1 


त्यास अनुसरुन आतापर्यंत प्रशासकीय प्रशिक्षणासाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील रु.४०.०० कोटी इतक्या 
अर्थसंकल्पिय तरतूदीनुसार ६०% च्या मर्यादेत उपलब्ध होणा-या रु.२४.०० कोटी इतक्या रकक्‍्कमेनुसार 
दि.२.९.२०२२, दि.१६.१२.२०२२ व दि.३०.१.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये रु.१९६०.०० लाख इतका निधी वितरित 
करण्यात आला आहे.आता, महासंचालक यशदा पुणे यांनी संदर्भाधीन क्र. १० अन्वये कळविल्यानुसार दि.१ एप्रिल २०२२ 
ते .२८ फेब्रुवारी, २०२३ या ११ महिन्याच्या कालावधीत प्रशासकीय प्रशिक्षणा अंतर्गत निश्चित केलेल्या प्रशिक्षण 
आराखडयाच्या उद्यिष्टापेक्षा अधिकचे प्रशासकीय प्रशिक्षण घेतले आहे. याचा तपशील खालील विवरणपत्र " ब "मध्ये 
नमूद केला आहे. :- 


विवरणपत्र ब 
अ.क्र.। प्रशिक्षण संस्था | प्रशिक्षणार्थी | प्रशिक्षण उद्दिष्टा | प्रशिक्षण प्रशिक्षण एप्रिल २०२२ ते | झालेला प्रशिक्षण खर्च 
उद्यिष्ट नुसार खर्चाची कार्यक्रम संख्या | कार्यक्रम फेब्रुवारी २०२३ 
रक्‍कम उद्यिष्ट संख्या साध्य पर्यत साध्य प्रशिक्षण 
za 2 3 a | 4 & Sa ८ 
हिया यशदा पुणे १४०० रु. ५३६.०० लाख ३५ &Y १९८९ रु.७,६०,६५,०००/- 
2 ।६ वि.प्रप्र.सं. ७८३१ रु. १४२६.७६ लाख १९९ २१५ ८८६८ रु.१४,१२,८४,२५०/- 
३ | ३३ जि.प्र.प्र.सं ७८२० रु. २६५.२० लाख १३६ ३१६ १४७६३ रु.२,२१,६३,४००/- 
एकूण १७०५१ २२२७.९६ लाख ३७० ५९६ २५६२० रु.२३,९५,१२,६५०/- 


उपरोक्त विवरणपत्र "अ" आणि "ब " याचे अवलोकन केले असता Baal GUI यांना प्रशासकीय प्रशिक्षणाकरिता 
रु.४०.०० कोटी इतक्या मंजूर अर्थसंकल्पिय तरतुदीच्या ६०% मर्यादेत उपलब्ध होणारे सहायक अनुदान विचारात घेऊन 
प्रशिक्षण आराखडा KRA उद्यिष्टानुसार निश्चित केला होता. तथापि, आता Waar सदर आराखडयापेक्षा अधिकचे 
प्रशिक्षण घेतल्यामुळे याकरिता रु. २२२७.९६ लाख ऐवजी रु. २३९५.१२ लाख इतका खर्च झाला आहे. ( रु.१४७.१६ लाख 
इतका अधिक खर्च झाल्याचे दिसून ad. ) 
तथापि, आता नियोजन व वित्त विभागाने प्रशिक्षण आराखडयानुसार येणारा रु. २२२७.९६ लाख इतक्या खर्चाच्या 
मर्यादेत निधी वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार सदर निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
आहे. 


शासन निर्णय :- 

राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत, उपरोक्त प्रशासकीय प्रशिक्षण आराखडयानुसार निश्चित करण्यात आलेल्या 
रु. २२२७.९६ लाख इतक्या प्रशिक्षण खर्चाच्या रकमेमधुन यापूर्वी वितरीत करण्यात आलेले रु. १९६०.०० लाख इतकी 
रक्‍कम वजा करुन उर्वरित अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर वितरणासाठी प्राप्त निधी रु. २६७.९६ लाख ( रुपये दोनशे 
सदुशष्ट लाख, शहाण्णव हजार फक्त) राज्य प्रशिक्षण नियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा पुणे, ६ विभागीय प्रशासकीय 
प्रशिक्षण संस्थांना व ३३ जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांना मागणी क्र. अ-४ २०७०- इतर प्रशासकीय सेवा ००- 003 - 
प्रशिक्षण ०० - १०- राज्य प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यासाठी विविध सुविधा व सहाय यावरील खर्च (२०७० ०८५३ ) ३१ 
सहायक अनुदान ( वेतनेतर )” कार्यक्रमांतर्गत या लेखाशिर्षाखाली, सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता वितरित 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. यासाठी होणारा रु.२६७.९६ लाख (अक्षरी रुपये रुपये दोनशे सदुशष्ट लाख, शहाण्णव हजार फक्त) इतका 
खर्च “ मागणी क्र. ए-४, २०७०-इतर प्रशासकीय सेवा ००-००३- प्रशिक्षण ००- १०- राज्य प्रशिक्षण कार्यक्रम 


राबविण्यासाठी विविध सुविधा व सहाय यावरील खर्च ( २०७० ०८५३) " ३१ सहायक 
अनुदान ( वेतनेतर ) " या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर 
अर्थसंकल्पिय अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन 2022/ प्रक्र.₹63 /22/12-a1 


3. सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यासाठी वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्रक्र.४३/अर्थ-३, 
दि. ४ एप्रिल, २०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर परिपत्रकाच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ९ येथील नमूद अटींची प्रस्तुत प्रकरणी पूर्तता होत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधीळ भाग पहिला, उपविभाग 
एक, अनु.क्र. २७, परिच्छेद क्र.१४९ नुसार व सदर अधिकारातील रकाना क्र.६ खालील अटींच्या अधीन राहून 
प्रशासनिक विभागास प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

प. प्रस्तुत शासन निर्णय, नियोजन व वित्त विभागाच्या अनुक्रमे, अनौ.संदर्भ क्र.१३७/१४४३ दि. २१.०३.२०२३ , व 
अनौ.संदर्भ क्र.२०९/२०२३/व्यय-४ दि. २८.०३.२०२३ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०३२९१७११२६९३०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KAUMUDI RAVINDRA MARGAJ 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=86b4 1 f0c8c4d9cee4d4b8d9e6a2f78b63ed85082bb42fbb 


618ff074d97dd8622, postalCode=400032, ‘Maharashtt 

RAVI N D RA MARG AJ :367FCOFSDAA15F4A0F19196A388639367A57BDA9 
EDOC495EA0C57DA461234AB8, cn=KAUMUDI RAVINDRA MARGAJ 
Date: 2023.03.29 17:17:28 +05'30' 


(कौमुदी मरगज ) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
२. महासंचालक, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे, 

उपमहासंचालक, राज्य प्रशिक्षण नियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे, 
४. संचालक, राज्य प्रशिक्षण नियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे, 
५. लेखा अधिकारी, यशदा पुणे. 

अवर सचिव, नियोजन विभाग, १४४३, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

७. अवर सचिव, वित्त विभाग ( व्यय-४/ अर्थसंकल्प-१४) मंत्रालय, मुंबई -३२ 
८. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग / कार्यासन -२५ 
९. संचालक / प्राचार्य, सर्व विभागीय व जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था, 
१०. अपर मुख्य सचिव (सेवा), यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
११. निवड नस्ती, कार्यासन-१२-अ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


